राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण व 
इतर ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी बाह्य यंत्रणेकडून 
१६०० ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते उपलब्ध 
करुन घ्यावयाच्या व्यवस्थेस दि. ३१.०३.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.६४/योजना-१० 
बांधकाम भवन, 24 ASIA रोड, 
फोर्ट, मुंबई - Yoo ००१. 
तारीख: ३१ मार्च, २०२२ 


वाचा :- 
१) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : पीएमएवाय-जी-२०१८/प्र.क्र.२४५/योजना- 
१०,दि.२५.०९.२०१८ 
२) ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक : प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.६४/योजना-१०, 
दि.१४.०७.२०२० 
३) ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक : बामयं/प्र.क्र.३३/वित्त-९, 
दि.२६.०८.२०२० 
४) ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक : प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.६४/योजना-१०, 
दि.२५.०३.२०२१ 
प्रस्तावना :- 


राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व इतर राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची 
प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी बाह्य यंत्रणेकडून १६०० ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते उपलब्ध 
करावयाचे सुधारित धोरण संदर्भ क्रमांक १ दि.२५.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात 
आलेले आहे. प्रस्तुत व्यवस्थेचा काळावधी दि.३१.०३.२०२० पर्यंत विहित करण्यात आला होता. संदर्भ 
क्रमांक २ दि.१४.०७.२०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रस्तुत व्यवस्थेच्या काळावधीस दि.३१.०३.२०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. संदर्भ क्रमांक ३ दि.२६.०८.२०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये, 
ग्रामविकास विभागात कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ सेवा सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड 
या केंद्र पुरस्कृत उपक्रमाद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याबाबत निश्चित करण्यात आळे आहे. तसेच, संदर्भ 
H.8 येथील दि.२५.०३.२०२१ च्या शासन परिपत्रकान्वये, सदर व्यवस्थेच्या कालावधीस 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.६४/योजना-१०, दि. 39 मार्च, 2022 


दि.३१.०३.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी असून याबाबतचा आढावा घेऊन या कार्यक्रमास 
मुदतवाढ देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार, सदरील व्यवस्थेस मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
राज्यात केंद्र हासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री मंत्री आवास योजना ग्रामीण व इतर राज्य शासन पुरस्कृत 


ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी बाह्य यंत्रणेकडून ग्रामीण गृहनिर्माण 


अभियंते उपलब्ध करावयाच्या व्यवस्थेस दि. ३१.०३.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


2. उपरोक्त संदर्भ क्र.३ च्या दि.२६.०८.२०२० च्या शासन परिपत्रकानुसार ग्रामीण गृहनिर्माण 


अभियंता यांच्या सेवा सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड या केंद्र पुरस्कृत उपक्रमाद्वारे 


उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत व्यवस्थेचा आढावा घेऊन या कार्यक्रमास मुदतवाढ देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल. 


४. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अन्य सर्व बाबी जशाच्या तशा लागू राहतील. 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३३११५००२०८६२० असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. R 


2.5.4.20=213d983c0c3b7351 9fa14c37396d 
dOb3cf8f28e1 6bc2fb6620a5c4fdac6e7284, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


erialNumber=672D36CC7468AA812E66D 
BB4704FFEB120DD58831284824F4FBEC2A 


SHINDE s2zcenexe* 
(अरुण व. शिंदे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.६४/योजना-१०, दि. 39 मार्च, 2022 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 


. मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, 


. मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, 
. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, 
. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव /सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (सवी, मंत्रालय , 


मुंबई, 


. विभागीय आयुकत, विभागीय आयुक्त कार्यालय (सवी, 

. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच प्रतींसह), 

. महाळेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर (पाच प्रतींसह), 
. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपूर, 

. सर्व जिल्हाधिकारी, 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, सी.बी.डी. 


बेलापूर, नवी मुंबई 


. उप आयुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी, 
. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको 


भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 


. प्रकल्प संचालक ,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व) 
. अधिक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, प्रशासकीय विभाग (सर्व) 
. निवड नस्ती (योजना-१०) 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


